राज्य पोळीस सेवा तसेच भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन AA क्रमांकः आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४०५/पोल-१ 
शिबिर कार्यालय, हैद्राबाद हाऊस, नागपूर. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०१५. 


वाचा: गृह विभाग, शासन आदेशा, क्रमांक आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.3६५/पोल-१, दिनांक ३.१२.२०१५ 


शासन Brea - 


उपरोक्त दिनांक ३.१२.२०१५ च्या बदली आदेशामध्ये अंडात: बदल करण्यात येत असून 
महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खाळी 
नमूद केलेल्या राज्य पोलीस सेवा तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी बदलीने पदस्थापना / सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

ण . _ श्री. प्रशांत होळकर, | पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, वाशीम 
भापोसे बृहन्मुंबई 

२. | श्रीमती विनीता साहू, । पोलीस अधीक्षक, गु.अ.वि., । पोलीस अधीक्षक, भंडारा 
भापोसे नाशिक (बदली आदेझाधीन) 

३. _श्री.डी.के.झळके, पोलीस अधीक्षक, वाशीम प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
रापोसे (बदली आदेझाधीन) 

2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५१२१११७१५२८८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant 


e 
C h a r U S h | | a i ear eee Of Maharashtra, 


ou=Joint Secretary, postalCode=400032, 


Chandrakar vt irre sossecoezrassrsocssz2e 


39ae5de95e1 150ac3287e89c21b1422e313 
820a2, cn=Charushila Chandrakant 


Tambekar ०७७ 


Date: 2015.12.15 18:19:38 +05'30' 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.४०५/पोल-१ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, नागपूर शिबिर कार्यालय, नागपूर. 


५. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, शिबिर कार्यालय, नागपूर. 


६. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, शिबिर कार्यालय, नागपूर. 

७. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, शिबिर कार्यालय, नागपूर. 

८. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, शिबिर कार्यालय, नागपूर. 
९. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, शिबिर कार्यालय, नागपूर. 
१०. संबंधित कार्यालये. 

११. संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक, म.रा.मुंबई यांचेमार्फत) 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम, भंडारा व नागपूर. 

१४. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठरपैकी२ 


